सार्वत्रिक बदल्या सन २०२२ 
अधीक्षक (गट-आ), राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- इएसटी-१२२२/प्र.क्र.१२६/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ मे, २०२२. 


शासन आदेठा- 


अधीक्षक (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ (२) मधील अधिकाऱ्याची 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार, सन २०२२ मध्ये नियत बदली 
करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
za 2 3 a ही. ___*१ 
| श्री.चरणसिग बाबुसिंग | अधीक्षक, राउशु, मुंबई अधीक्षक, राउझु, पुणे 
राजपुत शहर 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. सदर अधिकाऱ्यांनी बदली पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. 
सदर अधिकाऱ्यानी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा तसेच 
त्यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरिता बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे माहे जून, २०२२ चे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्व कार्यालयाने 
आहरीत करू नये. 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधीळ नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण 
अवधीतच, बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा 
या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


४. सदर बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा 
प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन 
करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकार्‍्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२२/प्र.क्र.१२६/राउशु-१ 


द. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५२४१८२६०७१६२९ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


YUVRAJ BAYAJI 
AJETRAO 


(युवराज ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.राज्यमंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
) 

) 

) 

) 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

संबधित विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
८) संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

९) निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


